संबंधित महानगरपालिका / नगरपालिका 
यांचेशी समन्वय साधून त्यांच्या करांची 
देयके विहित वेळेत अदा करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. लोलेस -२०१८/प्र.क्र.३९/अर्थ-२ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक- १५.०५.२०१८ 


पहा - लोकलेखा समिती (२०१७-१८) चा तिसावा अहवाल- भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक 
यांच्या सन २०१३-१४ या वर्षाचे विनियोजन अहवालातील शिफारस क्र. ४.३ व ४.४ 


परिपत्रक 


राज्यातील महानगरपालिका व नगरपालिका यांचेकडून दरवर्षी शासकीय कार्यालयीन व 


निवासी इमारतींसाठी भाडेपट्टी व कर आकारण्यात येतो. भाडे पट्टी व कराची देयके सा.बां.विभागाच्या 


संबंधित नियंत्रक अधिका-यांनी विहित वेळेत अदा करणे अपेक्षित आहे. त्याकरीता लेखाशीर्ष २०५९ २०५४ 


व २२१६ ०३११ खाली दरवर्षी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात येते. नगरपालिका कराची देयके विहित 


वेळेत अदा न केल्यास महानगरपालिका व नगरपालिका यांचेकडून दंडाची आकारणी करण्यात येते. 


कराची देयके विहित वेळेत प्राप्त न झाल्यामुळे ती अदा करणे शाक्य झाले नाही व त्यामुळे अनुदानात बचत 


झाली असे काही नियंत्रक अधिका-यांचे म्हणणे आहे व तसे लोकलेखा समितीस सुध्दा दिसून आले. 


यासंदर्भात लोकलेखा समितीने कराची देयके नियमित पणे प्राप्त व्हावीत व त्याचे प्रदान त्या - त्या 


आर्थिक वर्षातच व्हावे यासाठी आवश्‍यक ती उपाययोजना शासनस्तरावरुन नगरपालिका व 


महानगरपालिका यांना विश्वासात घेवून करण्यात यावी, SAT सूचना दिल्या आहेत. 


त्यानुषंगाने सां. बां. विभागाच्या सर्व नियंत्रक अधिका-यांना कळविण्यात येते की, 


महानगरपालिका/नगरपालिका यांचेकडून नगरपालिका कराची देयके विहित वेळेत प्राप्त न झाल्यास 


संबंधित महानगरपाळिका/नगरपालिका यांचेशी त्वरीत समन्वय साधून ती प्राप्त करून घ्यावीत. 


जेणेकरून देयके विहित वेळेत अदा केली जातील व त्यामुळे दंड व व्याजाची रक्‍कम भरण्याची वेळ येणार 


नाही. तसेच देयके प्रलंबित राहणार नाहीत व त्यावर दंडाची रक्‍कम भरण्याची पुनरावृत्ती होणार नाही 


याची सर्व संबंधितांनी काटेकोरपणे खबरदारी घ्यावी अशी सूचना करण्यात येत आहे. नगरपालिका कराची 


देयके थकीत राहिल्यास संबंधित महानगरपालिका /नगरपालिका यांचेकडून थकीत रक्कमेवर दंड किंवा 


व्याज आकारणी करण्यात येते व असा दंड किंवा व्याज भरण्याची तरतूद या विभागाकडून केलेली नाही. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः GIST -२०१८/प्र.क्र.३९/अर्थ-२ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०५१५१२२६१२८८१८ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Rawade Sunil 
Bapurao 


(सु. बा. Was ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल-१ महाराष्ट्र राज्य (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई. 


महालेखापाल-२ महाराष्ट्र राज्य (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर. 


उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


वित्त विभाग (अर्थसंकल्प 2,92) मंत्रालय, मुंबई-३२. 


संचाळक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 


सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग. 


सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे/ राष्ट्रीय महामार्ग मंडळे. 


प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 


सचिव (रस्ते/बांधकाम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


